महाराष्ट्र शासन 
क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१७६/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
दालन क्रमांक-५५७(विस्तार), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.२२०२४५८५/२२७९३३४४ 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर २०१८ 
प्रति, 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


विषय :- Role of Digital Technology in Governance या विषयावर मार्गदर्शन. 

महोदय, 

भारतीय प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत सोमवार दि.१५.१०.२०१८ रोजी 
सायंकाळी ४.३० वा. परिषद सभागृह, सहावा मजला, मंत्रालय (विस्तार) येथे “Role of Digital 
Technology in Governance” या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत 
डॉ.अजय भूषण पांडेय, आयएएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण 
(आधार), भारत सरकार, नवी दिल्ली व श्री.एस.व्ही.आर.श्रीनिवास, आयएएस, प्रधान सचिव (माहिती 
तंत्रज्ञान), महाराष्ट्र शासन हे संबोधित करणार आहेत. तरी सदर परिषदेस आपल्या विभागातील सर्व 
सह सचिव/ उप सचिव व अवर सचिव यांनी उपस्थित राहण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन Peat देण्यात 
यावेत. 

सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१५१२०९१०३९०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला 


Imtiyaz Mushtaque K 


: 
| t DN: c=ll htt General Administration 
mM | y a Z Departmi Code=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20: 589 ff9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d5 
e 180९8700०6, 

serialNum| ber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e07624 
Mushta que Kazi गयाना 

Date: 2018.10.15 12:13:02 +05'30' 

(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
सह/उप सचिव(आस्थापना), सर्व मंत्रालयीन विभाग 
यांना कळविण्यात येते की, सदर कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबाबत विभागातील 
सह/ उप सचिव तसेच अवर सचिवांना तत्काळ कळवावे. 


